RNINo . MAHBIL/ 2009/ 31744 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - ल 


वर्ष ५ , अंक १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० आषाढ ५ , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये २३.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


. 


वाचा.. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
श्रीमती ते . अ . सावंत , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक ६ मार्च २०१९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४५४.- श्रीमती ते . अ. सावंत , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक ६ मार्च २०१९ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ मार्च २०१ ९ ते १४ मार्च २०१९ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ९ 
मार्च २०१९ ते १० मार्च २०१९ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्रीमती ते. अ. सावंत ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती ते . अ . सावंत ह्या न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९ . 


( १) 


भाग एक - ल -१ 


. 


वाचा.. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० आषाढ ५ , शके १९ ४१ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
श्रीमती क . ना . फटांगरे, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक ३ एप्रिल २०१९ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४५५.- श्रीमती क . ना. फटांगरे, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ३ एप्रिल २०१९ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २९ मार्च २०१९ ते २ एप्रिल २०१९ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्रीमती क. ना. फटांगरे ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती क . ना . फटांगरे ह्या न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


१ 


आदेशावरून , 
सी . प्र. हंजनकर, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९ . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. -श्री. रा. रा . काकाणी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांचा दिनांक ११ मार्च २०१९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४५८.- श्री. रा . रा . काकाणी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक ११ मार्च २०१९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ मार्च २०१९ ते १२ मार्च २०१९ पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ९ मार्च २०१९ ते 
१० मार्च २०१९ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . रा. रा. काकाणी हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . रा. रा . काकाणी हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील. 


~ 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


- 


३ 


३ 


वाचा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० आषाढ ५, शके १९ ४१ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
-श्री. दि . मा . पाटील , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक १ मार्च २०१ ९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६१. – श्री . दि . मा . पाटील , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक १ मार्च २०१ ९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ५ मार्च २०१९ ते ८ मार्च २०१९ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ३ मार्च २०१ ९ ते 
४ मार्च २०१९ व रजेच्या पुढे दिनांक ९ मार्च २०१९ ते १० मार्च २०१९ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे. 

श्री . दि . मा . पाटील हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दि . मा . पाटील हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९ . 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


~ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. श्री . दि . मा . पाटील, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६२.- श्री . दि . मा . पाटील, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ ते २७ फेब्रुवारी २०१ ९ पर्यंत एकूण ७ दिवसांची परिवर्तीत रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . दि . मा . पाटील हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दि . मा . पाटील हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील. 


. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९ . 


सी . प्र . हंजनकर, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, जून २०-२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


वाचा . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
-श्री. दि . मा . पाटील , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक १४ मार्च २०१ ९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६३.- श्री . दि . मा . पाटील, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक १४ मार्च २०१ ९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ मार्च २०१९ ते १६ मार्च २०१९ पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा ,रजेच्या पुढे दिनांक १७ मार्च २०१९ 
हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . दि . मा . पाटील हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दि . मा . पाटील हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १६ एप्रिल २०१९ . 


सी . प्र . हंजनकर, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा.- श्री. दि. मा . पाटील, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक २८ मार्च २०१ ९ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६४. - श्री . दि . मा . पाटील, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २८ मार्च २०१९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २९ मार्च २०१९ ते ३० मार्च २०१९ पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ३१ मार्च २०१९ 
हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री. दि . मा. पाटील हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दि . मा . पाटील हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील. 


~ 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १६ एप्रिल २०१९ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० आषाढ ५ , शके १९ ४१ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा.- श्रीमती मं . यो . अमृतकर, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक २७ मार्च २०१ ९ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६५.- श्रीमती मं . यो . अमृतकर , न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २७ मार्च २०१९ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ एप्रिल २०१९ ते ५ एप्रिल २०१९ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ६ 
एप्रिल २०१९ ते ७ एप्रिल २०१९ मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्रीमती मं. यो . अमृतकर ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती मं . यो . अमृतकर ह्या न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
सी . प्र . हंजनकर, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १६ एप्रिल २०१९ . 


~ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती पु. प्र. नन्नवरे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६६. – श्रीमती पु. प्र. नन्नवरे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा, 
रजेच्या मागे दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१९ ते २४ फेब्रुवारी २०१९ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्रीमती पु. प्र. नन्नवरे, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 

राहिली असती . 
रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती पु. प्र. नन्नवरे, ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


पुढे चालू 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १६ एप्रिल २०१९ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, जून २०-२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ज. गो. डोरले, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ६ मार्च २०१९ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६७.- श्री . ज. गो . डोरले , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ६ मार्च २०१९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ ते ५ मार्च २०१ ९ पर्यंत एकूण ९ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या मागे दिनांक २३ मार्च 
२०१९ ते २४ मार्च २०१९ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . ज. गो. डोरले, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ज . गो . डोरले , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १६ एप्रिल २०१९ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा.- श्री . रा. स. पाटील- भोसले , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ८ मार्च २०१९ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६८.- श्री . रा. स. पाटील -भोसले , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ८ मार्च २०१९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ मार्च २०१९ ते १३ मार्च २०१ ९ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ९ मार्च २०१ ९ ते 
१० मार्च २०१९ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . रा. स. पाटील- भोसले , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . रा. स . पाटील - भोसले , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९ . 


सी . प्र . हंजनकर, 

प्रभारी प्रबंधक 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


~ 


~ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा.- श्री . ज. गो . डोरले , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २७ मार्च २०१९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६९.- श्री . ज. गो . डोरले, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २७ मार्च २०१९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ मार्च २०१९ ते ३० मार्च २०१९ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ३१ मार्च २०१९ 
हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . ज. गो. डोरले, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ज . गो . डोरले , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९ . 


सी . प्र . हंजनकर, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा.- श्री . वि . वि . नेसवणकर, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २ एप्रिल २०१९ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७०.- श्री . वि . वि . नेसवणकर, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २ एप्रिल २०१ ९ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ८ एप्रिल २०१९ ते दिनांक १२ एप्रिल २०१ ९ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दनांक ६ एप्रिल २०१९ ते ७ एप्रिल २०१९ व रजेच्या पुढे दिनांक १३ एप्रिल २०१९ ते १४ एप्रिल २०१९ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्री . वि. वि . नेसवणकर, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . वि . वि . नेसवणकर , हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १६ एप्रिल २०१९ . 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


. 


८ 


वाचा.. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० आषाढ ५ , शके १९ ४१ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
श्रीमती नि . प्र. लाड, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ५ मार्च २०१९ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७१.- श्रीमती नि . प्र. लाड , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ५ मार्च २०१ ९ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ७ मार्च २०१ ९ ते दिनांक २२ मार्च २०१ ९ पर्यंत एकूण १६ दिवसांची बाल संगोपन रजा ,रजेच्या 
पुढे दिनांक २३ मार्च २०१९ ते २४ मार्च २०१९ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्रीमती नि . प्र. लाड, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 

राहिली असती . 
रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती नि . प्र. लाड , ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


पुढे चालू 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९ . 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


. 


. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा.- श्रीमती अ. अ. पाटील, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ११ मार्च २०१९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७४.- श्रीमती अ . अ . पाटील , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ११ मार्च २०१९ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ मार्च २०१९ ते २२ मार्च २०१ ९ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १७ 
मार्च २०१९ व रजेच्या पुढे दिनांक २३ मार्च २०१९ ते २४ मार्च २०१९ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

श्रीमती अ. अ. पाटील , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती अ. अ. पाटील , ह्या न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
सी . प्र . हंजनकर, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक १६ एप्रिल २०१९ . 


. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


